RNI No.MAHBIL /2009 /35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये १४.०० 


: 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE 


BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/A.P./701( 11 )/2018.—Whereas it is 
considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the city of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore , I, Deepak Deoraj, Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with 
sub - section (2 ) of section 10 of the Maharashtra 
Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , 
prohibit - 

(i) Any assembly of five or more persons, 
( ii ) Any procession of any persons ; and 

( iii ) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments, musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly . 

for the period commencing from 00-01 hours 
on 1st July 2018 and ending at 24-00 hours on 
15th July 2018 throughout the City of Brihan 
Mumbai. 


The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 

( a ) Marriage / thread naming ceremony , 
assemblies etc. 

(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematoriums/burial places . 

(c ) Statutory meeting of companies of clubs, 
Co -operative societies and other societies and 
associations. 

(d ) Social gathering and meeting of clubs , 
Co-operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business. 

( e ) Assemblies in or about Cinema houses , 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be. 

(f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies in 
discharge ofGovernmental or Semi-Governmental 
functions. 

( g ) Assemblies in or about schools , colleges 
and other educational institutions for academic 


activities. 


( h ) Assemblies in factories , shops and 
establishments for normal trade , business and 
callings . 


(8 ) 


YT TC ( fa.g.) — 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
(i) Such other assemblies and the processions केला होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त 
as may be permitted by Zonal Deputy झालेला नाही. सबब, मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , 
their supervisory officers. 

१९४७ च्या कलम ३२ पोट- कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार उप 
Notwithstanding the expiration of this order 

संचालक , भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई हे मंजूर योजनेतील 
after the period hereinabove mentioned. 

खाते क्रमांक १८ व २४६ या दोन खात्यामध्ये व योजनेप्रमाणे व 
(a ) Any investigation or legal proceeding गट बुक नकाशा दुरुस्ती व प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत आहे. 
may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 

शाम खामकर , 
incurred in respect of any contravention of this मुंबई , 

उप संचालक, भूमि अभिलेख , 
order may be imposed as if this order had not दिनांक ७ जून २०१८ . 

कोकण प्रदेश , मुंबई. 
expired . 


I further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous public places , and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media 
of whatever form available . 


Given under my hand and seal or 25th June 
2018 . 


DEEPAK DEORAJ, 


Deputy Commissioner of Police 

(Operations) and Executive 
Magistrate , Greater Mumbai. 


उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश, मुंबई 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एकत्री/ दु.एस.आर.८६/ खांडपाले / माणगाव / रायगड २०१८. 

मौजे खांडपाले , ता . माणगाव , जि . रायगड येथील जमीन 
एकत्रीकरण योजना दिनांक १६ जुलै १९८७ चे महाराष्ट्र शासनाचे 
राजपत्र , भाग -१ यात पान क्रमांक ७१८ मध्ये योजना कायम 
करण्यात आल्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. सदरचे 
मंजूर योजनेत नकाशा दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री 
झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील खाते क्रमांक ६४ व ३० 
गट नंबर ४५ ९ व ४६० यामध्ये दुरुस्ती नकाशा करणेबाबतच्या 
मसुद्यास उप संचालक , भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश , मुंबई यांनी 
मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२ (१ ) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा 
अधीक्षक , भूमि अभिलेख , रायगड यांचेकडे दिनांक २८ ऑगस्ट 
२०१७ रोजी पाठविणेत आला होता . सदरचा दुरुस्ती नकाशा मसुदा 
गावी तलाठी व तहसील कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर दिनांक ९ 
नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध केला होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये 
एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही. सबब मुंबईचा धारण 
जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण 
करणेबाबत अधिनियम , १ ९ ४७ च्या कलम ३२ पोट - कलम ३ 
मधील तरतुदीनुसार उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , 
मुंबई हे मंजूर योजनेतील खाते क्रमांक ६४ व ३० या दोन 
खात्यामध्ये योजनेप्रमाणे गट बुक नकाशा दुरुस्ती प्रस्तावाचा मसुदा 
कायम करीत आहे . 


उप संचालक , भुमि अभिलेख , कोकण प्रदेश, मुंबई 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एकत्री / दु.एस.आर .८५ / दुरटोली/ रोहा / रायगड २०१८. 
मौजे दुरटोली, ता . रोहा, जि . रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण 
योजना दिनांक ३० ऑगस्ट १ ९ ८४ चे 

महाराष्ट्र शासनाचे 

राजपत्र, 
भाग -१ यात पान क्रमांक १०५५ मध्ये योजना कायम करण्यात 
आल्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. सदरचे मंजूर योजनेत 
नकाशा दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर 
एकत्रीकरण योजनेतील खाते क्रमांक १८ व २४६ गट नंबर १७४ , 
१७५ , १८१ यामध्ये नकाशा दुरुस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास उप संचालक , 
भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश, मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा 
कलम ३२ (१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख, 
रायगड यांचेकडे दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी पाठविणेत आला 
होता. सदरचा दुरुस्ती नकाशा मसुदा गावी तलाठी व तहसील 
कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर दिनांक १ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध 


मुंबई, 
दिनांक ७ जून २०१८ . 


शाम खामकर , 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , 

कोकण प्रदेश , मुंबई. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस 
मनाई आदेश 

अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका. 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ६१/ २०१८.- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 

( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 

असलेले ठिकाण 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध 
मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , घेराव , धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे 

सदर मनाई आदेश दिनांक २५ जून २०१८ रोजी ००-१० वाजेपासून 
आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे . दिनांक २५ जून २०१८ रोजी 

ते दिनांक ९ जुलै २०१८ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
शिवराज्याभिषेक दिन (तिथीप्रमाणे) दिनांक २६ जून २०१८ रोजी छत्रपती 

१ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
शाहु महाराज जयंती, दिनांक २७ जून २०१८ रोजी वटपौर्णिमा व 
दिनांक ६ जुलै २०१८ रोजी संत ज्ञानेश्वर माऊली पालखी प्रस्थान 
आळंदी, जि . पुणे असे सार्वजनिक सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . ठाणे , 

परम बीर सिंह , 
दिनांक २२ जून २०१८ . 

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी , परम बीर सिंह, पोलीस आयुक्त , ठाणे 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १) व (३ ) 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 


. 


( १) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका, लाठ्या किंवा शरीरास 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे , 
( २) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवाफेकावयाची उपकरणे किंवा साधने 
जमा करणे , ( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर 
नेणे , ( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 
इत्यादी, (५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे , 
( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशीकिंवा राज्यातील 
शांतता धोक्यात आणतील , किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे, ( ७ ) पाच किंवा 
पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका 
काढणे, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना 

लागू राहणार नाहीत . 
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. 


सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार 
नाहीत : 

(१ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या 
मिरवणुका . 

( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 
लोक . 

( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला 
जनसमुदाय . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १ ९ ४० 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 


वाचले .- (१) पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग यांचेकडील जा.क्र . द.वि.क./ रा.सु. अहवाल/ १७५ / २०१८ , दिनांक २९ मे २०१८ 


( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ च्या तरतुदी. 

आदेश 


क्रमांक गृह/ ५६०१/ २/ २०१८.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक,सिंधुदुर्ग यांनी उपोद्घात अनुक्रमांक ( १) अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले 
आहे की , सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिमकार्ड विक्रेत्यांनी विक्री केलेल्या सिमकार्डधारकांची माहिती गुन्हे तपासकामी आवश्यक असल्याने स्थानिक 
पोलीस ठाणे / पोलीस अधीक्षक कार्यालय , सिंधुदुर्ग येथे देण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करणेबाबत विनंती केली आहे . 


विविध दहशतवादी कृत्ये, बॉम्ब स्फोट अशा घटनांमध्ये दुसऱ्या व्यक्तींच्या नावे घेतलेल्या सिमकार्डचा वापर अशा प्रकारच्या घटनामध्ये 
मोठ्या प्रमाणात केला गेल्याचे यापूर्वी निष्पन्न झालेले आहे . याशिवाय अनेक गुन्हेगार गुन्हे करण्यासाठी इतरांच्या नावे असलेल्या सिमकार्डचा, 
बनावट सिमकार्डचा वापर बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी करीत असतात . सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विविध सिमकार्ड कंपन्यांकडून विक्रेत्यांना 
सिमकार्ड विक्री करण्यासाठी आधारकार्डशी संलग्न केलेल्या अर्जाचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. परंतु , या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा 
आधारकार्डधारकाच्या अंगठ्याचा ठसा घेऊन पूर्व कार्यान्वीत सिमकार्डची विक्री होण्याचा संभव आहे . शिवाय या अर्जाद्वारे विक्री केलेल्या 
सिमिकार्डची कोणतीही नोंद विक्रेता ठेवत नसल्याचेदिसून आले आहे. अशा सिमकार्डचा वापर देशविघातक, समाजविघातक कृत्यांमध्ये केला 
गेल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने हानीकारक ठरू शकेल. याच्या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कोणतीही 
अप्रिय घटना घडू नयेम्हणून वेळोवेळी सिमकार्डधारकांची पडताळणी करण्याचे आदेश पोलीस ठाण्यांना देण्यात आले. परंतु, वेळोवेळी विक्रेत्यांनी 
माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने सिमकार्ड विक्री केलेले धारकांची माहिती उपलब्ध होणेस अडचणीनिर्माण होत आहेत . सदरची माहिती पोलीस 
ठाण्यास असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेसाठी पोलीस 
अधीक्षक , सिंधुदुर्ग यांनी वरीलप्रमाणे प्रतिपादन केलेले आहे. 

त्याअर्थी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिमकार्ड विक्रेत्यांनी विक्री केलेल्या सिमकार्डधारकांची माहिती स्थानिक पोलीस ठाणे अथवा पोलीस 
अधीक्षक कार्यालय , सिंधुदुर्ग यांना सादर करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्यांची मदत 
होऊ शकेल अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, विजय जोशी, अपर जिल्हादंडाधिकारी,सिंधुदुर्ग फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे : 

सिमकार्ड विक्रेत्यांनी विक्री केलेल्या सिमकार्डधारकांची माहिती विहित प्रपत्रामध्ये स्थानिक पोलीस ठाणे अथवा पोलीस अधीक्षक कार्यालय , 
सिंधुदुर्ग यांजकडे ७ दिवसांत सादर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाचा भंग केलेस भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहील. सदर आदेशाचा अंमल दिनांक १ डिसेंबर 


२०१८ पर्यंत राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ जून २०१८ रोजी दिला असे . 


विजय जोशी , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 


वाचले.-(१) पोलीस अधीक्षक , सिंधुदुर्ग यांचेकडील जा.क्र . द.वि.क./ रा.सु. अहवाल /१७६/ २०१८ , दिनांक २९ मे २०१८ 


( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ च्या तरतुदी. 

आदेश 


क्रमांक गृह / २८ / २/ २०१७.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग यांनी उपोघात अनुक्रमांक (१) अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले 
आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जुनी वाहने विक्रेत्यांनी खरेदी /विक्री केलेल्या वाहनांची माहीती गुन्हे तपासकामी आवश्यक असल्याने , स्थानिक 
पोलीस ठाणे/ पोलीस अधिक्षक कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे देण्याबाबत फौजदारी प्रक्रीया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करणेबाबत विनंती केली आहे . 


विविध दहशतवादी कृत्ये, बॉम्ब स्फोट अशा घटनांमध्ये जुनी वाहने व चोरीच्या वाहनांचा वापर केल्याचेनिष्पन्न झालेले आहे. अशा जुन्या 
वाहनांचा व चोरीच्या वाहनांचा वापर देशविघातक , समाजविघातक कृत्यामध्ये केला गेल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच देशाच्या अंतर्गत 
सुरक्षेच्या दृष्टीने हानीकारक ठरू शकेल , याच्या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये म्हणून वेळोवेळी जुनी वाहने 
पडताळणी करण्याचे आदेश पोलीस ठाण्यांना देण्यात आले परंतु वेळोवेळी विक्रेत्याने माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने जुनी वाहने खरेदी-विक्री 
धारकांची माहीती उपलब्ध होणेस अडचणीनिर्माण होत आहेत . सदरची माहीती पोलीस ठाण्यास असणे आवश्यक आहे . त्यासाठी फौजदारी प्रक्रीया 
संहीता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेसाठी पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग यांनी वरीलप्रमाणे प्रतिपादन केलेले आहे. 

त्याअर्थी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जुनी वाहने विक्रेत्यांनी खरेदी-विक्री केलेल्या वाहनांची माहीती स्थानिक पोलीस ठाणे अथवा पोलीस अधीक्षक 
कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांना सादर करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्यांची मदत होऊ 
शकले , अशी माझी खात्री पटली आहे . यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी,सिंधुदुर्ग फौजदारी प्रक्रीया संहिता, १९ ७३ चे 
कलम १४४ प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

जुनी वाहने विक्रेत्यांनी खरेदी /विक्री केलेल्या वाहनांची माहीती विहित नमुन्यात स्थानिक पोलीस ठाणे अथवा पोलीस अधीक्षक कार्यालय , 
सिंधुदुर्ग यांजकडे ७ दिवसांत सादर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाचा भंग केलेस भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणेदंडनीय कारवाईस पात्र राहील . सदर आदेशाचा अंमल दिनांक १ डिसेंबर 
२०१८ पर्यंत पात्र राहील. 


. 


. 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ जून २०१८ रोजी दिला असे. 


विजय जोशी, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


६ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

जिल्हा न्यायालय , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ २ ९९ ० / २०१८.- श्री. जे. जे. मोहिते, सचिव, जिल्हा 

क्रमांक रा.अ. /प्र.शा.१९ १२ / २०१८.- श्रीमती आर . एम . चव्हाण , 
विधी सेवा प्राधिकरण रायगड - अलिबग यांची दिनांक ३१ मे २०१८ ते 

सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांची दिनांक २ एप्रिल 
२ जून २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३ जून २०१८ च्या 

२०१८ ते दिनांक ४ मार्च २०१८ रोजीची ४ दिवसांची अर्जित रजा 

दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
रविवारच्या सुट्टीस जोडून दिनांक ३० मे २०१८ रोजी कार्यालयीन 

५ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीनवेळपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ४ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपर्यंत 

परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती आर . एम . चव्हाण , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
श्री . जे . जे . मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड- अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधीलनियम ३९ नुसार प्रमाणित 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

करणेत येत आहे की , श्रीमती आर. एम . चव्हाण , हे जर उपरोक्त 
करणेत येत आहे की , श्री . जे . जे. मोहिते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, 
रजेवर गेले नसते तर सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण 

पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 

श्रीमती आर . एम. चव्हाण, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 

करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
श्री . जे. जे. मोहिते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 

दिनांक १ एप्रिल २०१८ रोजीचा न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . 

एस. पानसरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

राहिल. तसेच दिनांक २ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ४ एप्रिल २०१८ 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एच . ए. रोजीचा न्यायालयाचा पदभार श्रीमती ए. एम . तामणे , २ रे सह दिवाणी 
पाटील, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांजकडे न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहिल . 
राहील . 
मु . गो . सेवलीकर , 

के . आर. पेठकर , 
रायगड - अलिबाग , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक ३० मे २०१८ . 

दिनांक २७ मार्च २०१८ . 
रायगड - अलिबाग . 

रायगड - अलिबाग . 


असते . 


जिल्हा न्यायालय , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. /१७७९ / २०१८.- श्री . एल . डी . हुली, दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ३ एप्रिल २०१८ ते दिनांक 
५ एप्रिल २०१८ अशी ०३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २ एप्रिल 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजी कार्यालयीनवेळपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एल. डी . हुली, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , 

अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 
महाराष्ट्र 

नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री. एल . डी . हुली, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री. एल . डी. हुली, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . बी . लवटे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर अलिबाग यांजकडे राहील. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / २०३७/ २०१७.- श्रीमती एस. जे. डोलारे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर , कर्जत यांची दिनांक २३ मार्च २०१८ ते दिनांक ३१ 
मार्च २०१८ अशी ९ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ एप्रिल २०१८ 
रोजीच्या पुढील रविवारच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २२ मार्च २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ एप्रिल २०१८ रोजी 
कार्यालयीनवेळपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . जे . डोलारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर , कर्जत हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीमती एस . जे . डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , कर्जत हे 
अधिकार रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले, 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २८ मार्च २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


अलिबाग, 
दिनांक ३ एप्रिल २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ ./ २०८० / २०१८.- श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, सह क्रमांक रा. अ./ २०७८ / २०१८. - श्रीमती एस . टी . पवार , ७ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड यांची दिनांक ७ एप्रिल २०१८ ते दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ५ एप्रिल २०१८ ते 
दिनांक १२ एप्रिल २०१८ अशी ६ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक दिनांक ७ एप्रिल २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
६ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ४ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१३ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या ८ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 

श्रीमती एस. टी . पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड, म्हणून पुनर्नियुक्ती ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
करण्यात येत आहे. 

येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, हे जर उपरोक्त 

करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . टी . पवार , ७ वे सह दिवाणी 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल ह्या अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत 
महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

रजेवर गेल्या नसत्या तर ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल 
श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 

या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

श्रीमती एस . टी . 

पवार , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जे. टी . कोरेगांवकर , 

पनवेल , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, महाड यांजकडे राहील. 

दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . 
के . आर . पेठकर , 

पानसरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 
रायगड - अलिबाग, 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक ५ एप्रिल २०१८ . रायगड - अलिबाग . 

के . आर. पेठकर, 
रायगड- अलिबाग , 

प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

दिनांक ५ एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 
अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ २०७९ / २०१८.- श्रीमती एस . ओ . आर. सैय्यद , ३रे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३१ मार्च २०१८ 

अधिसूचना 
ते दिनांक ३ एप्रिल २०१८ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
३० मार्च २०१८ या सुट्टीस जोडून दिनांक २९ मार्च २०१८ रोजी 

क्रमांक रा. अ ./१५७८ / २०१८. - श्री . ओ. आर. कांबळे , मुख्य 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ४ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन 

न्यायदंडाधिकारी, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक १५ मार्च २०१८ ते 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक १७ मार्च २०१८ रोजीची तीन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
मंजूर करणेत येत आहे. 

करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती एस . ओ. आर. सैय्यद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर श्री. ओ. आर. कांबळे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड- अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . ओ. आर . सैय्यद , ह्या जर उपरोक्त 

करणेत येत आहे की , श्री. ओ. आर. कांबळे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड 
क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
असत्या . 

श्री . अ. आर . कांबळे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
श्रीमती एस . ओ. आर . सैय्यद , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल . डी . हुली, 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . बी . दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 
पाटील , ४ थेदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 

गो . सेवलीकर , 
के . आर . पेठकर , रायगड - अलिबाग, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , दिनांक १४ मार्च २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 
दिनांक ५ एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 


येत आहे . 


मु . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ १७१६ / २०१८.- श्री . जे. टी . कोरेगांवकर, दिवाणी 

क्रमांक रा. अ ./ १७९ ८ / २०१८.- श्रीमती यशश्री पी . मारुलकर 
न्यायाधीश , क.स्तर , महाड यांची दिनांक ८ मार्च २०१८ ते दिनांक 

दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, खालापूर यांची दिनांक १९ मार्च २०१८ ते 
१७ मार्च २०१८ अशी १० दिवसांची अर्जित रजा पुढील रविवार दिनांक 

दिनांक २० मार्च २०१८ अशी २ दिवसांची परिवर्तीत रजा पुर्वलक्षी 
१८ मार्च २०१८ च्या सुट्टीस जोडून दिनांक ८ मार्च २०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १९ मार्च २०१८ रोजी कार्यालयीन 

प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
मंजूर करणेत येत आहे . 

श्रीमती यशश्री पी . मारुलकर , यांची रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर म्हणून पुनर्नियुक्ती 
श्री . जे . टी . कोरेगांवकर , यांचा रजेचा कालावधीत संपल्यानंतर करण्यात येत आहे . 
त्याची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड, म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
येत आहे . 

करणेत येत आहे की , श्रीमती यशश्री पी . मारुलकर , ह्या अधिकारी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, 
करणेत येत आहे की , श्री . जे . टी . कोरेगांवकर , हे जर उपरोक्त 

क.स्तर , खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड असते . 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीमती यशश्री पी. मारुलकर , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे 
श्री . जे. टी . कोरेगांवकर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 

वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
करीत आहेत याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . आर . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एम . 
डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, महाड यांजकडे राहील . 

गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर यांजकडे राहील. 
मु . गो . सेवलीकर , 

मु . गो . सेवलीकर , 
अलिबाग , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २० मार्च २०१८ . 

दिनांक २२ मार्च २०१८ . 
रायगड - अलिबाग . 

रायगड - अलिबाग . 


. 


. 


अलिबाग, 


. 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ १७ ९ ७ / २०१८.- श्री . एस. बी . पाटील , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २६ मार्च २०१८ ते 
दिनांक २९ मार्च २०१८ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक 
२४ मार्च २०१८ चौथ्या शनिवार व २५ मार्च २०१८ रविवार रोजीच्या 
पुढील दिनांक ३० मार्च २०१८ रोजीच्या गुडफ्रायडेच्या सुट्टीस जोडून 
दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०१८ च्या कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. एस . बी . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, पनवेल 

म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . एस . बी . पाटील , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर , पनवेल हे अधिकार जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पनवेल 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . एस . बी . पाटील , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

दिनांक २४ मार्च २०१८ रोजीचा त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एस.ए. सैय्यद , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, पनवेल 
यांजकडे राहिल. तसेच दिनांक २५ मार्च २०१८ रोजीच्या त्याच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती जे . एम. चव्हाण, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. दिनांक २६ मार्च २०१८ ते ३० मार्च 
२०१८ रोजीचा त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के. के. घुले, ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहिल . 

मु . गो . सेवलीकर, 
अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २१ मार्च २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ १५३२ / २०१८.- श्री. के . के . घुले , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , पनवेल यांचा दिनांक ५ मार्च २०१८ ते दिनांक ७ 
मार्च २०१८ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ४ मार्च २०१८ 
च्या सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . के . के . घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . के . के. घुले , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर , पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पनवेल , या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री. के . के . घुले , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पनवेल, हे 
अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक ५ मार्च २०१८ रोजीचा त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती 
एस . एस . पानसरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , पनवेल 
यांच्याकडे राहील . 

तसेच दिनांक ६ मार्च २०१८ व ७ मार्च २०१८ रोजीच्या त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . टी . पवार , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 

मु . गो . सेवलीकर, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक ९ मार्च २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 


अलिबाग , 


९ 


~ 


अलिबाग , 


अलिबाग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८/ आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ १५२९ / २०१८.- श्रीमती एम . ए. आदुके , दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर, मुरूड यांची दिनांक २ मार्च २०१८ ते दिनांक 

क्रमांक रा. अ./ २२१८ / २०१८.- श्री . यु. एल . पाठक , दिवाणी 
९ मार्च २०१८ अशी ८ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक न्यायाधीश, क.स्तर , पाली यांची दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक 
२६ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक १ मार्च २०१८ रोजीच्या अर्जित रजेस ३ फेब्रुवारी २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३१ जानेवारी 
जोडून व पुढील दिनांक १० मार्च २०१८ दुसरा शनिवार व दिनांक २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळनंतरपासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ 
११ मार्च २०१८ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून ते दिनांक १२ मार्च 

रोजी चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती एम. ए. आदुके , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्याची श्री. यु. एल . पाठक , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, मुरूड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पाली म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . ए. आदुके , ह्या जर उपरोक्त 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, 

करणेत येत आहे की , श्री . यु. एल. पाठक , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
मुरूड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पाली 

श्रीमती एम. ए. आदुके , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

श्री . यु. एल . पाठक , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . अ.वा. क्षिरसागर, आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . सी . यु. शिपकुले, 

सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, रोहा यांजकडे राहील. 
मु . गो . सेवलीकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक १२ मार्च २०१८ . रायगड - अलिबाग . 

के . आर. पेठकर , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक रा. अ ./ २१८८ / २०१८.- श्रीमती मानसी दिपक खासनीस, 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पेण , यांची दिनांक २७ मार्च 

अधिसूचना 
२०१८ ते दिनांक ४ एप्रिल २०१८ अशी ९ दिवसांची अर्जित रजा 
पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 

क्रमांक रा . अ./ २२१९ / २०१८.- श्री . यु. एल. पाठक , दिवाणी 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

न्यायाधीश , क.स्तर , पाली यांची दिनांक १६ एप्रिल २०१८ ते दिनांक 
श्रीमती मानसी दिपक खासनीस , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 

२० एप्रिल २०१८ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ एप्रिल 
त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण, येथे पुनर्नियुक्ती 

२०१८ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २१ एप्रिल २०१८ 
करण्यात येत आहे . 

रोजीचे कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित मंजूर करणेत येत आहे . 
करणेत येत आहे की , श्रीमती मानसी दिपक खासनीस , ह्या जर उपरोक्त पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर , पेण , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या यु. एल . पाठक , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
असत्या . 

दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, 

पाली म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
श्रीमती मानसी दिपक खासनीस, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहे . 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
दिनांक २७ मार्च २०१८ ते दिनांक २ एप्रिल २०१८ , दिनांक ४ करणेत येत आहे की , श्री. यु. एल . पाठक , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
एप्रिल २०१८ व दिनांक ५ एप्रिल २०१८ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पाली 
कार्यभार श्री . एस . डी . मेहता, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पेण 

या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
यांजकडे राहील . 

श्री . यु. एल. पाठक , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
तसेच दिनांक ३ एप्रिल २०१८ रोजीच्या त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
श्रीमती एम. ए. देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , पेण यांजकडे उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . सी. यु. शिपकुले, 
राहील . 

सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, रोहा यांजकडे राहील . 

के . आर . पेठकर , 
अलिबाग, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

के . आर. पेठकर , 
दिनांक १० एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . अलिबाग , 

प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश, 
भाग एक ( को.वि.पु .) - २ 

दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 


श्री . 


-- 


. 


१० 


. 


. 


. 


के . 


पेठकर , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ २२३६ / २०१८.- श्री . मनोद वै. तोकले, दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत , यांची दिनांक ९ एप्रिल २०१८ ते 

क्रमांक रा. अ. / २३१२/ २०१८.- श्रीमती एस. ओ. आर. सैय्यद , 
१० एप्रिल २०१८ अशी २ दिवसांची परिवर्तीत रजा दिनांक ८ एप्रिल 

तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक 
२०१८ रोजीचे रविवारचे सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत १० एप्रिल २०१८ ते दिनांक ११ एप्रिल २०१८ अशी २ दिवसांची 
येत आहे . 

परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . मनोद वै. तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 

श्रीमती एस. ओ. आर . सैय्यद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , कर्जत , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

त्यांची तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित 

करण्यात येत आहे. 
करणेत येत आहे की , श्री. मनोद वै. तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत , करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . ओ. आर. सैय्यद, हे जर उपरोक्त 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
श्री . मनोद वै. तोकले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

असते . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती श्र . जि . 
डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , कर्जत , यांजकडे राहील . 

श्रीमती एस. ओ. आर . सैय्यद, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
आर. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . बी . 
रायगड- अलिबाग , 

प्रभारी प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश, पाटील , ४ थे दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 
दिनांक ११ एप्रिल २०१८ . रायगड - अलिबाग . 

के . आर. पेठकर , 
जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

रायगड - अलिबाग , 
प्रमुख 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक १७ एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 
अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २२६५ / २०१८.- श्री. अ. वा . क्षिरसागर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अलिबाग यांची प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
दिनांक १६ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ अशी १२ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २८ एप्रिल २०१८ , दिनांक २९ एप्रिल 

अधिसूचना 
२०१८ , दिनांक ३० एप्रिल २०१८ आणि दिनांक १ मे २०१८ च्या सुट्टीस 

क्रमांक रा . अ./ २३१३ / २०१८.- श्रीमती मानसी दिपक खासनीस, 
जोडून दिनांक १५ एप्रिल २०१८ रोजीच्या कार्यशाळेच्या वेळेनंतर ते 
दिनांक २ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 

२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, पेण यांची दिनांक ९ एप्रिल २०१८ 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

ते दिनांक ११ एप्रिल २०१८ अशी ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
श्री . अ. वा . क्षिरसागर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात श्रीमती मानसी दिपक खासनीस, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
येत आहे . 

त्यांची दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण येथे पुनर्नियुक्ती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री. अ. वा. क्षिरसागर, हे जर उपरोक्त कालावधीत 

करण्यात येत आहे. 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , अलिबाग या महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

करणेत येत आहे की , श्रीमती मानसी दिपक खासनीस , हे जर उपरोक्त 
श्री . अ. वा . क्षिरसागर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

क.स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
दिनांक १६ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ , रोजीचा 

श्रीमती मानसी दिपक खासनीस, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती आर. पी . घोले , २रे सह दिवाणी 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
न्यायाधीश , क.स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 
तसेच दिनांक २८ एप्रिल २०१८ ते दिनांक १ मे २०१८ रोजीच्या 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . 
न्यायालयाचा पदभार श्रीमती व्ही . के , पाटील. ३रे सह दिवाणी मेहता, दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, पेण यांजकडे राहील . 
न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 

के . आर. पेठकर , 
के . आर . पेठकर , रायगड - अलिबाग , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , दिनांक १७ एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 
दिनांक १० एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ २३४७ / २०१८.- श्रीमती एस . ओ. आर सैय्यद , ३रे 

क्रमांक रा . अ./२३६९ / २०१८.- श्री . आर. के. खोमणे, सह दिवाणी 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पनवेल यांची दिनांक २३ एप्रिल न्यायाधीश , व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १६ एप्रिल २०१८ ते दिनांक 
२०१८ ते दिनांक २५ एप्रिल २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा १७ एप्रिल २०१८ अशी २ दिवसांची परीवर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने 
दिनांक २२ एप्रिल २०१८ रोजी लोकन्यायालयल व रिमांडचे कामानंतर मंजूर करणेत येत आहे . 
ते दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

श्री . आर . के . खोमणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
श्रीमती एस . ओ. आर सैय्यद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर येत आहे . 
त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करण्यात येत आहे . 

करणेत येत आहे की , श्री . आर . के . खोमणे , हे अधिकारी जर 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित 

उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . ओ. आर सैय्यद , हे जर उपरोक्त व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, 

असते . 
पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . श्री . आर . के . खोमणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
श्रीमती एस . ओ. आर सैय्यद , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 

आहरित करीत आहेत त्यांचे दराने वेतन काढणेत यावे. 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ओ . 

यु . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . बी . 

दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 
पाटील, ४ थे दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 

मु . गो . सेवलीकर , 
के . आर. पेठकर, अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , दिनांक १९ एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 
दिनांक १८ एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 


~ 


. 


बहिर , 


अलिबाग , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ. / २३६६/ २०१८.- श्रीमती एस . एस . पानसरे , ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २३ एप्रिल 
२०१८ ते दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीची ४ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २२ एप्रिल २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . एस. पानसरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एस . पानसरे , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर, पनवेल , ह्या अधिकारी, जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीमती एस . एस. पानसरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 
पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . टी . 
पवार , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २३७० / २०१८.- श्री. के . के. घुले , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २३ एप्रिल २०१८ ते दिनांक 
२७ एप्रिल २०१८ रोजीची ५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२ एप्रिल 
२०१८ रोजीच्या महालोकअदालत संपल्यानंतर पासून ते दिनांक 
२९ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. के . के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री. के. के . घुले, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर, पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . के. के . घुले . ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , पनवेल, हे 
अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस . टी . 
पवार , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


. 


. 


" 


अलिबाग , 
दिनांक १ ९ एप्रिल २०१८ . 
भाग एक ( को.वि.पु.) - २ अ 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


अलिबाग , 
दिनांक १० एप्रिल २०१८ . 


के . आर. पेठकर , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २४२३ / २०१८.- श्री . प्र. श्री . शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , क्रमांक रा. अ./ २४३९ / २०१८.- श्री. जयदीप जयवंत मोहिते , सचिव , 
क.स्तर, माणगाव, यांची दिनांक १८ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २१ एप्रिल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड- अलिबाग यांची दिनांक 
२०१८ रोजीची ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

२३ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २५ एप्रिल २०१८ अशी ३ दिवसांची 

अर्जित रजा दिनांक २२ एप्रिल २०१८ रोजीचे लोकन्यायालय संपल्यानंतर 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

ते दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
श्री. प्र. श्री . शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, माणगाव , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
आहे . 

श्री . जयदीप जयवंत मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित त्यांची सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबाग येथे 
करणेत येत आहे की , श्री . प्र. श्री . शिंदे, हे जर उपरोक्त कालावधीत पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, माणगाव , या महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

करणेत येत आहे की , श्री . जयदीप जयवंत मोहिते , हे जर उपरोक्त 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
श्री . प्र. श्री . शिंदे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 

रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

असते . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . गौरव स . हांगे , श्री . जयदीप जयवंत मोहिते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव, यांजकडे राहील . 

करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल. डी . 

के . आर. पेठक हुली, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 
अलिबाग , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१८ . रायगड - अलिबाग . 

के . आर . पेठकर , 
अलिबाग , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २१ एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक रा. अ./ २४३६ / २०१८.- श्री . बी . सी . कांबळे, तदर्थ जिल्हा 

अधिसूचना 
न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक ३ मे २०१८ ते दिनांक 

क्रमांक रा . अ./ २४४० / २०१८.- श्री . एन . बी . लवटे, सह दिवाणी 
५ मे २०१८ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ६ मे २०१८ च्या 

न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २५ एप्रिल २०१८ ते 
रविवारच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन दिनांक २७ एप्रिल २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ मे २०१८ रोजी कार्यालयीनवेळपर्यंत मुख्यालय २८ एप्रिल २०१८ , २९ एप्रिल २०१८ व ३० एप्रिल २०१८ रोजीच्या 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

सुट्टीस जोडून दिनांक १ मे २०१८ रोजीच्या कार्यशाळेस हजर रहाणेच्या 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

अटीवर, दिनांक २४ एप्रिल २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

ते दिनांक ३० एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यंत मुख्यालय 
श्री . बी . सी . कांबळे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग 

सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

श्री. एन . बी . लवटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करणेत येत आहे की , श्री . बी . सी . कांबळे , तदर्भ जिल्हा न्यायाधीश -१ , करण्यात येत आहे. 
रायगड- अलिबाग हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न करणेत येत आहे की , श्री . एन . बी . लवटे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
श्री . बी . सी . कांबळे , तदर्भ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड - अलिबाग 

स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 

असते . 
हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन 
काढणेत यावे. 

श्री . एन . बी . लवटे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 

आहरित करीत आहेत याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार Special Jurisdiction साठी 
श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड- अलिबाग 

दिनांक २५ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ , या कालावधीत 

त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल. डी . हुली, दिवाणी न्यायाधीश , 
यांजकडे राहील व Ordinary Jurisdiction and Admn. 

व.स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील. 
work साठी श्री . आर . जी . देशपांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२, 

तसेच दिनांक २८ एप्रिल २०१८ ते ३० एप्रिल २०१८ या कालावधीत 
रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 

त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती . एच . ए. पाटील, दुसरे सह 
के . आर. पेठकर , 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 
अलिबाग , 

प्रभारी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २५ एप्रिल २०१८ . रायगड - अलिबाग . 

मु . गो . सेवलीकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २० एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 


~ 


. 


अलिबाग , 


१३ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८/ आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती वाय . पी . 
अधिसूचना 

मारुलकर, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर यांजकडे राहील . 
क्रमांक रा . अ. / २४४१ / २०१८.- श्री . मनोद वै. तोकले, दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर , कर्जत , यांची दिनांक २५ एप्रिल २०१८ ते 

के . आर. पेठकर , 
२७ एप्रिल २०१८ रोजीची अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 

रायगड - अलिबाग, 

प्रभारी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
२८ एप्रिल २०१८ , दिनांक २९ एप्रिल २०१८ व दिनांक ३० एप्रिल 

दिनांक २५ एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 
२०१८ च्या सुट्टीस जोडून दिनांक १ मे २०१८ रोजीच्या कार्यशाळेस 
हजर रहाणेच्या अटीवर दिनांक २४ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० एप्रिल २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वेळेनंतरपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

अधिसूचना 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

क्रमांक रा . अ ./ २४४३ / २०१८.- श्री . ओ. आ . कांबळे , 

मुख्य 
श्री . मनोद वै. तोकले, यांचा रजेचा कालावधीत संपल्यानंतर त्याची न्यायदंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक २५ एप्रिल २०१८ ते 
दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, कर्जत , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

दिनांक २८ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २ ९ एप्रिल २०१८ व दिनांक 
करणेत येत आहे की , श्री . मनोद वै. तोकले, हे अधिकारी जर 

३० एप्रिल २०१८ च्या सुट्टीस जोडून दिनांक १ मे २०१८ रोजीच्या 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , 

कार्यशाळेस हजर रहाणेच्या अटीवर, दिनांक २४ एप्रिल २०१८ रोजी 
कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

कार्यालयीन वेळनंतरपासून ते दिनांक ३० एप्रिल २०१८ रोजीच्या 

कार्यालयीन वेळनंतरपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
श्री . मनोद वै. तोकले, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 

करणेत येत आहे. 
करीत आहेत याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती श्र. जि . 
डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, कर्जत , यांजकडे राहील. 

श्री . ओ. आर . कांबळे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 

येत आहे . 

मु . गो . सेवलीकर, 
रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 

करणेत येत आहे की , श्री . ओ. आर . कांबळे , हे अधिकारी जर 
रायगड - अलिबाग. 

उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 

रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून श्री . अ. आर. कांबळे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
अधिसूचना 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

दिनांक २५ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ त्यांचे 
क्रमांक रा . अ ./ २४४२/ २०१८.- श्रीमती एस. एम. गाडे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर , खालापूर यांची दिनांक २३ एप्रिल २०१८ ते 

न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल . डी . हुली, दिवाणी न्यायाधीश, 
दिनांक २४ एप्रिल २०१८ रोजीची २ दिवसांची परिवर्तीत रजा पुर्वलक्षी 

व.स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 
प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच दिनांक २८ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३० एप्रिल २०१८ त्यांचे 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एच.ए. पाटील, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

व.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 
श्रीमती एस . एम. गाडे, यांची रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 

मु . गो . सेवलीकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , खालापूर येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एम. गाडे, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क.स्तर , खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 

श्रीमती एस . एम. गाडे, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


. 


१४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ २४४४ / २०१८.- श्रीमती आर. पी . घोले , २रे क्रमांक रा. अ./ ३३१४ / २०१८.- श्रीमती एम. ए. आदुके , दिवाणी 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अलिबाग न्यायाधीश, क.स्तर, मुरूड यांची दिनांक १८ जून २०१८ ते दिनांक 
यांची दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते २१ जून २०१८ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक १६ जून 
दिनांक ३० एप्रिल २०१८ कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची २०१८ व १७ जून २०१८ रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक १५ जून 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 

२०१८ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ जून २०१८ च्या 
श्रीमती आर. पी. घोले, यांनी दिनांक १ मे २०१८ रोजीच्या कार्यशाळेस कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंतच्या मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी सह 
हजर रहाणेचे आहे. 

मंजूर करण्यात येत आहे . 
श्रीमती आर. पी . घोले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर व 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अलिबाग यांची दिनांक २ मे २०१८ ते ४ श्रीमती एम. ए. आदुके , दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, मुरूड यांचा 
मे २०१८ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ५ मे २०१८ रोजी रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, 
कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह रजा मुरूड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . ए. आदुके , दिवाणी न्यायाधीश, 
श्रीमती आर. पी. घोले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची क.स्तर , मुरूड हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, 

नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, मुरूड या पदावर स्थानापन्न 
अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

म्हणून काम करीत राहिले असते . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित श्रीमती एम . ए. आदुके , दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर मुरूड हे 
करणेत येत आहे की , श्रीमती आर. पी . घोले, हे अधिकारी जर अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

दराने वेतन काढणेत यावे. 
क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

व्ही . घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 
श्रीमती आर . पी . घोले , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती वृषाली 

मु . गो . सेवलीकर, 
कि . पाटील , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 

अलिबाग, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक १३ जून २०१८ . 

रायगड - अलिबाग 


~ 


. 


अलिबाग, 
दिनांक २५ एप्रिल २०१८ . 


के . आर. पेठकर , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३३१३ / २०१८.- श्रीमती एस . एस . पानसरे , ६ वे क्रमांक रा. अ./ २८३३/ २०१८.- श्रीमती एम . ए. आदुके, दिवाणी 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , पनवेल यांची दिनांक १२ जून २०१८ न्यायाधीश, क.स्तर, मुरूड यांची दिनांक १७ मे २०१८ ते दिनांक 
ते १४ जून २०१८ रोजी अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत १९ मे २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ मे २०१८ 
येत आहे . 

रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक २० मे २०१८ रोजी कार्यालयीन 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
श्रीमती एस . एस. पानसरे , यांचा रजेचा कालावधीत संपल्यानंतर 

आहे . 
त्याची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
करण्यात येत आहे. 

श्रीमती एम . ए. आदुके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, मुरूड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. एस . पानसरे, हे अधिकारी जर 

आहे . 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले करणेत येत आहे की , श्रीमती एम. ए. आदुके , ह्या अधिकारी जर 

उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, 
श्रीमती एस. एस. पानसरे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन मुरूड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

श्रीमती एम . ए. आदुके , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . टी . 

करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
पवार , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . अ.वा. क्षिरसागर , 
राहील. 

सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 


असते . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक १३ जून २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक १६ मे २०१८ . 


के . आर . पेठकर, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३१७१ / २०१८.- श्री . एम . व्ही . तोकले, दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर, व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, कर्जत , यांची 
दिनांक ११ जून २०१८ ते १३ जून २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ९ जून २०१८ व दिनांक १० जून २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून 
दिनांक ८ जून २०१८ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ 

जून २०१८ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . एम . व्ही . तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, कर्जत , 
म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . एम . व्ही . तोकले, हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, 
व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

श्री . एम. व्ही . तोकले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार सौ . एस . जे. डोलारे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कर्जत यांजकडे राहील . 

मु . गो . सेवलीकर , 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक ८ जून २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २८१७ / २०१८.- श्री. प्र . श्री . शिंदे, ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व.स्तर , अलिबाग यांची दिनांक १५ मे २०१८ ते दिनांक 
१८ मे २०१८ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ मे २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . प्र. श्री . शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . प्र. श्री . शिंदे, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . प्र. श्री . शिंदे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . बी . लवटे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 


- 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १५ मे २०१८ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

करणेत येत आहे की , श्री . जयदीप जयवंत मोहिते, सचिव , जिल्हा 
अधिसूचना 

विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबाग हे अधिकारी जर उपरोक्त 
क्रमांक रा . अ./ २७ ९ १ / २०१८.- श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
न्यायाधीश-३, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २ मे २०१८ ते रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
४ मे २०१८ रोजीची ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे. श्री . जयदीप जयवंत मोहिते , सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

रायगड - अलिबाग हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
श्री . एम . आर. नेरलेकर, जिल्हा न्यायाधीश -३, रायगड - अलिबाग करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांचीजिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल . डी . 
अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

हुली, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . एम. आर. नेरलेकर, जिल्हा न्यायाधीश-३, 

मु . 

गो . सेवलीकर, 
रायगड- अलिबाग हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 

अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून दिनांक ५ मे २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 
काम करीत राहिले असते . 

श्री . एम . आर. नेरलेकर, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग 
हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन 
काढणेत यावे . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
दिनांक २ मे २०१८ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी 

अधिसूचना 
आदेशाप्रमाणे श्री . बी . सी . कांबळे , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, 

क्रमांक रा. अ./ २७८ ९ / २०१८.- श्रीमती एस . टी . पवार , ७ वे 
रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील. 

सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ९ मे २०१८ ते 
दिनांक ३ मे २०१८ ते दिनांक ४ मे २०१८ रोजीचा त्यांचेन्यायालयाचा 

दिनांक ११ मे २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ मे 
कार्यभार श्रीमती व्ही . एम . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश-२ 

२०१८ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ मे २०१८ रोजीचे 
रायगड - अलिबाग स्थायी आदेशाप्रमाणे यांजकडे राहील. 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 

करणेत येत आहे . 
मु . गो . सेवलीकर , 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

श्रीमती एस . टी . 

पवार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिनांक ५ मे २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 

७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून करणेत येत आहे की , श्रीमती 

एस . 

हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
अधिसूचना 

क . स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
क्रमांक रा . अ./ २७ ९० / २०१८.- श्री . जयदीप जयवंत मोहिते , श्रीमती एस . टी . पवार , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबग यांची करीत आहेत याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
दिनांक २६ एप्रिल २०१८ ते २७ एप्रिल २०१८ रोजीची २ दिवसांची उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . 
अर्जित रजा दिनांक २३ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २५ एप्रिल २०१८ रोजीची एस. पानसेर , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 
अर्जित रजेला जोडून दिनांक २८ एप्रिल २०१८ , २९ एप्रिल २०१८ व 
दिनांक ३० एप्रिल २०१८ रोजीच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक २६ 

मु . गो . सेवलीकर , 
एप्रिल २०१७ रोजीचे का.वे.पु . पासून ते दिनांक ते अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक ३० एप्रिल २०१८ रोजीचे का.वे. नंतर पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या दिनांक ७ मे २०१८ . 

रायगड - अलिबाग . 
परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . जयदीप जयवंत मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्याची सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबाग म्हणून 
पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


टी . 


पवार , 


. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४/ १५६( २), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४ /ना.पत / का.क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना.बँक/ डी -४ / ना.पत / का.क . १५६/११ , 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक 
( ५ ) मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याटिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र . ८ / सआ / वैधा.कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ७ ) सहायक निबंधक , रत्नागिरी यांचे कार्यालयाकडील दिनांक २७ मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 


. 


अ.क्र . 


२ 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का.क. १५६ / अधिप्रदान / १८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , बी . एस. माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये तक्षशिला 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., पाली, ता . रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) निबंधकांचे अधिकार, खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . पोपटराव मारुती देसाई विशेष वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . प्रविण पांडुरंग गुरव सचिव 

वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी जिल्हा 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र “ अ-३, ” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ “ अ -२ ” , “ अ -३ ” अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका 
क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश 
विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


" 


“ 


१ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८/ आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, तक्षशिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्या., पाली , ता . रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही. 


. 


बी . एस . माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी. 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- ( १) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल. १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
(३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका/ डी-४/ ना.पत/ क. १५६/ प्रशिक्षण /०५, दिनांक १३ जुलै 

२००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/१, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याटिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . स.आ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जय भोलेनाथ को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २६ मे २०१८ 

रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


. 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क . १५६ / जय भोलेनाथ को / २०१८ / १३६२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये जय भोलेनाथ को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाच्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
श्री . संजय कुमार रामकेवल पाल वसुली व विक्री अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, 

पालघर . 


अ . क्र . 


१ 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखिल त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हूकुमनाम्यांच्या/ वसुली दाखल्यांचा आदेशिकेचा खर्च( Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत 
दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप .बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 
भाग एक ( को.वि.पु .) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ जय भोलेनाथ को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याचा आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of 
process ) दराने वसूल 

वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

(१४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकुमनामा/ वसुली दाखला अंमलजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग 
करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल 
करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक ५ जून २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


२१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे. (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ 

( २) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५/ प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
(३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका/ डी -४ / ना.पत / क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ५ ) या कार्यालयाचे जा.क्र . ८-सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / 

२०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंधुदुर्ग सहकारी बँक लि ., मुंबई यांचे दिनांक २१ मे २०१८ . 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १-सआ/ का.क . १५६ /सिंधुदुर्ग सहकारी बँक /वि.व.अ / २०१८ / ११८२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . नागनाथ यगलेवाड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सिंधुदुर्ग सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अमलबजावणी व कर्ज वसुली बाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . अनिल वसंत प्रभुदेसाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी 

ठाणे 
श्री . सिताराम धुराजी धुरी व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

मुंबई शहर 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून 
आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३ , 
अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 


१ 


२ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १ ९ ४० 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, सिंधुदुर्ग सहकारी बँक लि ., मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
(११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचेकलम १५६ अन्वयेचे आदेश 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( १२ ) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १३ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक ६ जून २०१८ . 


डॉ . नागनाथ यगलेवाड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८/ आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे १ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम /१८४ /१५६(२ ), दिनांक १९ मार्च, १९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५/ प्र.क्र . १२० /१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४/ ना.पत / क. १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै, २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क . १५६/११, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . पतसंस्था/ 

स.आ.५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी , २०१७. 
( ७ ) व्यवस्थापक , जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., महाड , ता . महाड , जि . रायगड यांचेकडील 

पत्र दिनांक १७ एप्रिल, २०१८ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा , दिनांक २० एप्रिल २०१८ च्या 
क्र . ०४ च्या ठरावाची नक्कल. 

आदेश 


ठराव 


क्रमांक जिउनि / कात-६ / कलम १५६ / जनकल्याण सह.पतसं ./ ३२४ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, पी . एम. खोडका जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड 
अलिबाग या आदेशान्वये जनकल्याण सहकारी पतसंस्था मर्या. , महाड , ता . महाड, जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत 


आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . 


२ 


शाखा व्यवस्थापक 


" " 


" 


अ -४ 


सुधीर परशुराम महाडीक कर्ज व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
श्री . हरीषचंद्र नारायण पवार 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ-३ , व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे 
त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल केलेल्या महिन्यायतच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसुल 
केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ , " 
“ अ -२ " " अ-३ ” “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप.बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, जनकल्याण सहकारी पतसंस्था मर्या., 
महाड , ता . महाड , जि . रायगड " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही. 

( १३ ) या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक 
आहे . 


अलिबाग, 
दिनांक १८ मे २०१८ . 


पी . एम. खोडका , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रायगड- अलिबाग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


